उपसंचालक, आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक 
आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिल्हा सार्वजनिक 
आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर या कार्यालयाचे 
इमारतीचे प्रलंबित भाडे देयकास मान्यता 
देणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र. १२७/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २७मार्च, २०२४. 


वाचा : 

१) उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 

उपआसे/राआप्रशा/कक्ष9६ई/४०प्रमाणपत्र/२६९६/२०२४ दि. २१.०३.२०२४ 

प्रस्तावना : 

उपसंचालक आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर या 
कार्यालयाचे इमारतीचे सन २०२१-२२ या कालावधीतील प्रलंबित भाडे देयकांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय: 

उपसंचालक आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर या 
कार्यालयाच्या इमारतीचे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील माहे मे, २०२१ ते माहे सप्टेंबर, २०२१ व माहे 
जानेवारी, २०२२ या कालावधीतील प्रलंबित भाडे देयक रू. २,८२,०००/- (दोन लक्ष ब्याऐंशी हजार फक्त) 
इतक्या रकमेस खालील अटीच्या अधिन राहून अदा करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा 


Talis खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. तपशिल देयकाचा प्रकार रक्‍कम रूपये 
निळ | श्री गोपाळ हरी dat यांच्या | इमारत भाडे माहे मे-२०२१ ४७,०००/- 
२ | मालकीच्या इमारतीमधील पहिल्या | इमारत भाडे माहे जून-२०२१ ४७,०००/- 
३ | मजल्यावरील कनिष्ठ वैज्ञानिक | इमारत भाडेजुले-२०२१ ४७,०००/- 
g | अधिकारी जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य । इमारत भाडे ऑगस्ट_२०२१ क्क 
प्रयोगशाळा lool कोल्हापूर ra कार्यालय यपवर 
उ । प्रयोगशाळा कोल्हापूर याचे कार्यालय मारत भाडे WaT २०२१ Toy 
g इमारत भाडे जानेवारी-२०२२ ४७,०००/- 


एकूण (रू. दोन लक्ष ब्याएंशी हजार फक्त) | २,८२,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१२७/आरोग्य 337 


अटी व शर्ती:- 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व भाडेपट्टी करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आळे नसल्याची खातरजमा 
करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 
४) महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र. १५१(१) मध्ये विहीत करण्यात आलेला नमूना 
साक्षांकित केल्याची खात्री करावी. 
५) उपसंचालक आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे कार्यालयाकडे ज्या कार्यालयांची 
देयके प्राप्त झाळी आहेत, तीच देयके जोडण्यात आली असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
२. सरदर प्रस्तावा वरील खर्च, मागणी क्र. आर १, मुख्य लेखाशिर्ष:- २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, १०७- सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, (०१)(०१)आरोग्य प्रयोगशाळांची 
स्थापना, योजनेत्तर योजना, सांकेतांक क्र. २२१० ०९८८, १४-भाडेपट्टी व कर यामधून सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि. १७ 
एप्रिळ, २०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिळला,उपविभाग - एक मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात 
नमूद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


o. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२७१११८२४८२१७ असा आहे. आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
A RVI N D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c9294f9339 


B H | M R A O 6f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D45EA1A 
D26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A716B8C448B, 
M (0 R E cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.03.27 12:34:43 +05'30' 
(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१२७/आरोग्य 337 


२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
सह संचालक, (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,पुणे 
५. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


